जल जीवन FAM कार्यक्रमांतर्गत १४८ पाणी 
तपासणी प्रयोगशाळांमध्ये Membrane 
नाए0॥ कार्यपद्धतीचा उपयोग करून पाणी 
नमुन्यांचे जैविक पृथःक्करण खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम - २०२३/प्र. क्र. ९१(२)/पापु-१२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२४. 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 
२) अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शाक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेशा क्र. 
W-99020/989/2094-WATER-I/93, दिनांक १८ जुले, २०२३ व आदेश क्र. W- 
99020/989/2094-WATER-I/3, दिनांक of सप्टेंबर, 2023 
3) शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र. क्र.३३१/पापु-१०, दिनांक 09 ऑगस्ट, 2023 व दिनांक ०१ 
ऑक्टोबर, 2023 
४) अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिडान,सिडको भवन,बेलापूर यांचे 
पत्र.क्र. रापास्वमि/पागुठा ०६२३/ प्र. क्र. १५/१९७६/२०२३, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२३. 
५) आयुक्त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र जा.क्र. 
भूसवियं/पाणी गुणवत्ता/प्रयोग/॥॥॥" /प्र.क्र. ६५/५३०/२०२३, दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना 

राज्यामध्ये जल जीवन Fa कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन fem 
कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त निधीपैकी २% निधी, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण 
घटकाखाली स्वतंत्रपणे तरतूद करणेबाबत, जल जीवन FRM कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
नमूद करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील आदेशान्वये जल जीवन Fa 
कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण घटकाखाळलील केंद्र/राज्य हिस्सा निधी, राज्य पाणी 
व स्वच्छता मिठन,सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयास वितरित करण्यात आला आहे. 


जल जीवन Pam कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील १४८ पाणी तपासणी प्रयोगशाळांमध्ये Membrane 
[81101 कार्यपद्धतीचा उपयोग करून पाणी नमुन्यांचे जैविक पृथ:क्करणासाठी आव्यक असलेले रू. 
३,४१,८८,०००/- (रू. तीन कोटी एक्केचाळीस लक्ष अट्ट्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव, आयुक्‍त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. याकरिता आवश्‍यक निधी 
अभियान संचालक (जजीमि), राज्य पाणी व स्वच्छता Fam, सिडको भवन, बेलापूर कार्यालयाने 
संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील आदेशान्वये, आयुक्‍त, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांना वितरित केला आहे. त्यास अनुसरून राज्यातील १४८ पाणी तपासणी प्रयोगशाळांमध्ये 
Membrane Filtration कार्यपद्धतीचा उपयोग करून पाणी नमुन्यांचे जैविक पृथः:क्करणासाठी 


शासन निर्णय HATH: डब्ल्यूक्यूएम-२०२३/प्र. क्र.९१(२)/पापु-१२ 


आव्यक असलेले रू. ३,४१,८८,०००/- (रू. तीन कोटी एक्केचाळीस लक्ष अठ्ठ्याऐंशी हजार फक्‍त) 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, राज्यातील १४८ पाणी तपासणी 
प्रयोगशाळांमध्ये Membrane Filtration कार्यपद्धतीचा उपयोग करून पाणी नमुन्यांचे जैविक 
पृथ:क्करणासाठी आवश्‍यक असलेले रू. ३,४१,८८,०००/- (रू. तीन कोटी एक्केचाळीस लक्ष अठ्ट्याऐंशी 
हजार फक्‍त) इतक्या प्रस्तावास, अभियान संचालक (जजीमि), राज्य पाणी व स्वच्छता far, सिडको 
भवन, बेलापूर कार्यालयाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील आदेशामधीलळ अटी व शातींची पुर्तता 
करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या करिता होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी 
पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०) 
जळ जीवन अभियान पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य ( केंद्र हिस्सा ६०% ) 
कार्यक्रम (२२१५ ९९८९) व (राज्य हिस्सा ४०%) कार्यक्रम (२२१५ ९९७१) या लेखाशिर्षाखालील ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१८२८३३५६२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT KRISHNA 


CHANDRAKA ०५८८४५०५१० 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 

NT KR | S H N A 2.5.4.20=11ac200219edb36f7777¢e1101657b 
a4271090267228122b638d6f2cdedad62, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2314CF333E070F9936792BC95 

M O R F 890FA89B2F617A931B2B577B703F A858F3DF 
433, cn=CHANDRAKANT KRISHNA MORE 

Date: 2024.01.25 19:06:04 +05'30' 


(चं.कृ.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता 
विधानसभा/विधानपरिषद. 
२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) मंत्रालय, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूक्यूएम-२०२३/प्र. क्र.९१(२)/पापु-१२ 


३. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

४. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

५. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

६. अभियान संचालक (जजीमि),राज्य पाणी व स्वच्छता मिडान,सिडको भवन,बेलापूर 

७. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 

८. उप सचिव (TSA), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक. 
९. कार्यासन पापु-०४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 

१०. निवडनस्ती पापु-१२, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई-०१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


